फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ 
पासून राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित 
औषधनिर्माणशासत्र संस्थेतील एम.फार्मसी 
अभ्यासक्रमांना शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय/मान्यता/२०२२/ 
१५६, दि.०९.०२.२०२३. 


प्रस्तावना : बहवान एज्युकेशनल व सोशल टीमचे न्यु मॉटफोर्ट इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मसी, आष्टी, 
वर्धा या विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेस नवीन एम.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास फार्मसी Hite ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दि.३१.०१.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
मान्यता दिली असल्याचे नमूद करुन सदर संस्थेतील अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव तंत्र शिक्षण संचालनालयाने उपरोक्त संदर्भाधीन दि.०९.०२.२०२३ च्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केला आहे. तद्नुषंगाने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून बहवान एज्युकेडहनलळ व सोशल 
टीमचे न्यू मॉटफोर्ट इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मसी, आष्टी, वर्धा या विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये नवीन एम.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास कायम विनाअनुदानित 
तत्वावर मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून बहवान 
एज्युकेशनल व सोशल टीमचे न्यु मॉटफोर्ट इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मसी, आष्टी, वर्धा या विद्यमान 
औषधनिर्माणाशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेमध्ये नवीन एम.फार्मसी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे कायम विनाअनुदानित तत्वावर खालील अटी व श्तींच्या 
अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


संस्थेचे नांव व डिटीई संकेताक अभ्यासक्रमाचे नांव प्रवेशा क्षमता 

न्यू मॉटफोर्ट इन्स्टिटयूट ऑफ फार्मसी, | एम.फार्म. फार्मास्युटीक्स १५ 

वर्धा (डीटीई कोड - ४६५४) एम.फार्म. क्वालिटी अँन्युरन्स १५ 
अटी व शर्ती 


१) सदर मान्यता ही कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. तसेच सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता वरील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली / फार्मसी 
कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य 
असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि 
औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


४) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ 
HACIA फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


७) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. 
तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व 
शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


३. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 
नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व केंद्रीभूत प्रवेश 
प्रक्रियेमध्ये या शासन मान्यतेनुसार अभ्यासक्रमाचा समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांनी आवश्‍यक ते आदेश पुढील १० दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/प्र.क्र.१७७/तांशि-४ 

श्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०९१५५०१५०६०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH 
GHIRATKAR 
Date: 2023.02.10 13:15:26 +05'30' 
(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
3) संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
४) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
) 
) 


५) संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

७) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८) निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


